RNI No. MAHBIL /2012 /44835 
www .dgps.maharashtra .gov . in 


a. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


- &, 31ch - C ] 


बुधवार , मे १७, २०१७ / वैशाख २७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १२ 


असाधारण क्रमांक ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated 8th May 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No . TPS - 1116 /CR - 140 ( B )/2016 /UD -9 /Corrigendum . - Whereas , in accordance with sub -section ( 1) 
of Section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as " the said 
Act”) the State Governmenthas republished the SubstantialModifications while sanctioning the Revised 
Draft Development Plan of Nashik Municipal Corporation vide Notice No. TPS - 1116 /CR - 140 ( B )/2016 / 
UD - 9, dated 9th January 2017 as specified in Schedule - B of the Notice (hereinafter referred to as " the said 
Excluded Part ") ; 

and whereas, it is observed that some errors, typographicalmistakes are needed to be corrected in 
accordance with the Government approval in the Sanctioned SubstantialModifications (Schedule - B ) and 
for that purpose it is necessary to issue Corrigendum for the same as mentioned in Annexure attached 
hereto . 


Now , therefore , this Corrigendum is issued here in respect of such corrections in the Substantial 
Modifications - EP (Schedule - B ) as mentioned in Annexure attached hereto . 


Copy of this Corrigendum is kept open for the inspection to General Public in the following offices 
during office hours on all working days for a period of 30 days . 

1. The Commissioner , Nashik MunicipalCorporation , Rajiv Gandhi Bhavan , Nashik . 
2 . The Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik , Commissioner Office Compound , 

Nashik Road , Nashik - 422 101. 
3. The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch , Nashik . 2nd floor, Zilla KrushiAudyogik 

Sahkari Sangh Ltd ., Nashik , Near NDCC Bank , Dwarka Chowk, Nashik . 

This Corrigendum shall be published on the Government website at www .maharashtra . gov. in 
( lyd a fayh ); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १७, २०१७ / वैशाख २७, शके १९३९ 


ANNEXURE 


EP No. 


EP- 15 


EP- 23 


EP- 34 


(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT CORRIGENDUM 

No . TPS - 1116 / CR- 140 ( B )/ 2016/ UD- 9, dated 8th MAY 2017 ) 
Corrigendum to the following Substantial Modifications (EP ) mentioned in Schedule - B 
of the Notice No . TPS - 1116 / CR - 140 (B )/ 2016 /UD - 9 , dated 9th January 2017 . 
In last column under Sr. No . (i) Following sentence is added at the end – 
" and land so released by this change in alignment is proposed to be included in Residential 
Zone ". 
Under Sr. No . (ii) Instead of “ Reservation No . 381 " read as " Reservation No . 183 ". 
Inlast column under Sr . No . (i) Following sentence is added at the end - 
" and proposed to be included in Residential Zone” . 
Under Sr. No . (iii) Following sentence is added at the end - 
" and land so released by this change is proposed to be included in Residential Zone" . 
In last column following sentence is added at the beginning “ Boundary of Reservation No. 
440 ,MunicipalMarket and Parking is proposed to bemodified and " 
In last column , the sentence "Reservation No. 358A ” is added after theword “Public Amenity" . 
In last column , the sentence " Reservation No. 230A” is added after the word "Educational 
Amenity ". 
In last column , theword “Northern " to be read as " Southern ". 
In last column, under Sr. No. (ii) “ Reservation No . 295 ” to be Read as " Reservation No. 295- A 
Playground ". 
Last column Replaced as mentioned below : 
“ Land bearing S . Nos. 57 / 1/1 , 57 / 1/2 , 57 /3 of Mouja Anandwali is proposed to be designated 
as “New Reservation No . 250 -A Garden ”. 
In 3rd and 4th column , instead of S . No. 448 /2 / 1 read as " Final Plot No. 4 (Pt.), 1 (Pt.) 
(TPS No . 2 ) ". 
In last column , instead of “ Residentaion Zone” read as “Residential Zone”. 


EP- 56 


EP-61 


EP- 70 


EP-74 


EP- 77 


EP- 79 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra 

R. S. CHOUHAN , 
Desk Officer to Government. 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 
संदर्भ : (१) शासन निर्णय क्रमांक विकाअ- १११६ /प्र.क्र . ८८ /५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 

( २) उपसचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक विकाअ- १११६ / २२३ / ५-६/१४१ /५, दिनांक ९ मार्च २०१७. 

क्रमांक दंडप्र/२/ कावि - १२६२२ / २०१७. - संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , रूबल अग्रवाल , 
जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव , जिल्हा जळगाव या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची “विशेष कार्यकारी अधिकारी” म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याचे तारखेपासून ५ वर्षेकिंवा पुढील आदेश होईपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती पदावर असेपर्यंत , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १७, २०१७ / वैशाख २७, शके १९३९ 


३ 


यापैकी जे अगोदर होईल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . ज्या पदामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती ते पद संपुष्टात 
आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास 
किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास, त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankrupt ) जाहीर केले असल्यास , त्याचप्रमाणे कोणत्याही 
कारणाशिवायसुद्धा , कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मोहर उमटविण्यासाठी 
शिक्का नजिकच्या तहसील कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेबाबतची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व 
ज्यावेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी पोलीस अधीक्षक / जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात 
यावी . 


२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार 


साक्षांकनाचे काम : विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “साक्षांकनाचे” काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन 
करू नये. रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या 
कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास 
त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना 
उघडकीस आल्यास, त्या व्यक्तीची “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 


३ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना 


(एक ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्ती “मानसेवी ” असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन / वेतन / भत्ते 
अनुज्ञेय असणार नाहीत . 


( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करावा. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती 
नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून सांक्षाकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “विशेष कार्यकारी अधिकारी " 
म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 


( तीन ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . तथापि, त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये. तसेच 
त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 


( चार ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्यूपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये . 


( पाच ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” यांनी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देऊ नये. 


( सहा ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तत्काळ परत करावे अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” यांनी 
साक्षांकन केल्याचेनिष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 


( सात) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप 
संपुष्टात येईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास, त्यांना कोणत्याही 
न्यायालयाने नादार ( bankrupt ) जाहीर केले असल्यास, त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवायसुद्धा, कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती 
मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १७, २०१७ / वैशाख २७, शके १९३९ 


अ . क्र . 


अनुसूची 
जळगाव तालुक्यातील खालील नमूद केलेल्या १४ पात्र व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी 

नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे . 
पत्ता 

शैक्षणिक पोलीस अधीक्षक परिशिष्ट - १ 
अर्हता यांचे जोडलेले 

अहवालानुसार आहे 
गुन्हा दाखल काय ? 
आहे किंवा 


नाव 


वय 


नाही 


१ श्री . प्रकाश उत्तमराव सोनवणे महाबळ , जळगाव 

बी.एचसी. निरंक 
२ श्री . मुरलीधर कमलाकर पाटील सावखेडा , तालुका जळगाव 

निरंक 
३ श्री . दिलीप उखा पाटील आसोदा , तालुका जळगाव 

निरंक 
४ श्री . गोपाळ रामकृष्ण भंगाळे कानळदा, तालुका जळगाव 

निरंक 
५ श्री . विलास यशवंत पाटील आसोदा , तालुका जळगाव 

निरंक 
६ श्री . भुषण शांताराम पाटील आसोदा, तालुका जळगाव 

निरंक 
७ श्री. मोहन रामकृष्ण भंगाळे कानळदा, तालुका जळगाव 

१२ वी निरंक 
८ सौ . रुपाली संजय भोळे 

आसोदा, तालुका जळगाव 

१० वी निरंक 
९ श्री . पंडीत सखाराम चौधरी 

आसोदा, तालुका जळगाव 

पदवीधर निरंक 
१० श्री . मनोज वसंत चौधरी आसोदा, तालुका जळगाव 

निरंक 
११ श्री. ज्ञानदेव लक्ष्मण चौधरी आसोदा , तालुका जळगाव 

निरंक 
१२ श्री . बापु नामदेव कोळी विदगाव , तालुका यावल 

निरंक 
१३ श्री . विकास दिनकर सोनवणे रिधुर , तालुका जळगाव 

१२ वी 

निरंक 
१४ जिजाबराव परशुराम पाटील 

डिकसाई, तालुका जळगाव ३५ ११ वी निरंक 
चोपडा तालुक्यातील खालील नमूद केलेल्या ३९ पात्र व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी 

नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे. 
अ . क्र . 

पत्ता 

शैक्षणिक पोलीस अधीक्षक परिशिष्ट - १ 
अर्हता यांचे जोडलेले 

अहवालानुसार आहे 
गुन्हा दाखल काय ? 
आहे किंवा 
नाही 


१० 


नाव 


वय 


५ 


9 


१२ वी 


निरंक 


निरंक 


१ श्री . अमीन अस्लम तडवी 
२ श्री . विजय लक्ष्मण बावीस्कर 
३ श्री . विवेकानंद बापुराव कुलकर्णी 
४ श्री . चौधरी तुषार मंगल 


आझाद चौक, चोपडा 
अरूणनगर, चोपडा 
भाग्योदयनगर, चोपडा 
शेतपुरा, चोपडा 


एम . ए. 


निरंक 


१० वी 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १७, २०१७ / वैशाख २७, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


४ 


६ 


तालुका चोपडा - चालू 


धनवाडी, तालुका चोपडा 


१२ वी 


निरंक 


५ श्री. प्रविण बाबुराव चौधरी 
६ श्री . चंद्रकांत दिनकर सोनार 


बी . के . रोड , चोपडा 


निरंक 


डिप्लोमा इन 
इलेक्ट्रॉनिक्स. 


१२ वी 


निरंक 


सुंदरगढी, चोपडा 
बी. के . रोड, चोपडा 


१० वी 


निरंक 


सहयोग कॉलनी, चोपडा 


निरंक 


७ श्री. नंदु गोकुळ बडगुजर 
८ वेदीका देवदत्त वैद्य 
९ श्री . सुरेश मगन बडगुजर 
१० श्री. हिम्मतराव पुंडलीक पाटील 
११ श्री. विकास विजय पुराणिक 
१२ श्री. दिनेश मुरारीलाल शर्मा 
१३ श्री . प्रभुदास मस्तुराम सारवान 


गरताड , तालुका चोपडा 


निरंक 


भाग्योदयनगर , चोपडा 


टी .वाय. बी . ए . 


निरंक 


बालाजी मंदिर , चोपडा 


निरंक 


सुंदरगढी, चोपडा 


निरंक 


कल्पना राजेद्र जाधव 


रामपुरा, चोपडा 


निरंक 


निरंक 


गरताड , तालुका चोपडा 
चहार्डी, तालका चोपड़ा 
चहार्डी, तालुका चोपडा 


निरंक 


बी . ए. 


निरंक 


बी . ए . 


निरंक 


चहार्डी, तालुका चोपडा 
सुंदरगढी, चोपडा 


+ 


निरंक 


+ 


गांधी चौक, चोपडा 


निरंक 


निरंक 


लोहीयानगर, चोपडा 
सुदर्शन कॉलनी, चोपडा 


१२ वी 
बी. ए. 


निरंक 


बी . एस्सी. 


निरंक 


श्री . रामकृष्ण भादू पाटील 
१६ श्री . गंभीर महादू शहा 
१७ श्री. योगेश भिमराव महाजन 
१८ श्री. जगन्नाथ गंगाराम पाटील 
१९ श्री. संजय हिरालाल बडगुजर 
२० श्री. भुषण लक्ष्मीनारायण शर्मा 
२१ श्री . नरेंद्र सुदाम मिस्तरी 
२२ श्री. किशोर शिवाजी पाटील 
२३ श्री. अनुराग हुकुमचंद पाटील 
२४ श्री . मंगल भिका पाटील 
२५ श्री. हेमराज काशिनाथ पाटील 
२६ श्री. संतोष शिवाजी पाटील 

श्री . राहुल तुकाराम पाटील 
२८ श्री. संभाजी गोरख पाटील 
२९ श्री . हनुमंतराव झगा महाजन 
३० श्री. मनोहर भरत पाटील 
३१ श्री . कैलास लोटु पाटील 
३२ श्री. याजु बाजऱ्या बारेला 


११ वी 


निरंक 


११ वी 


निरंक 


निरंक 


गरताड, तालुका चोपडा 
गरताड , तालुका चोपडा 
गरताड , तालुका चोपडा 
गरताड, तालुका चोपडा 
गरताड, तालुका चोपडा 
आडगाव , तालुका चोपडा 
अडावद , तालुका चोपडा 
अडावद , तालुका चोपडा 
खर्डी, तालुका चोपडा 


निरंक 


निरंक 


१२ वी 
बी.ए . 
बी .ए. 
१२ वी पास 
१० वी पास 


निरंक 


निरंक 
निरंक 


उनपदेव, तालुका चोपडा 


१२ वी पास 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १७, २०१७ / वैशाख २७, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


ur 


9 


तालुका चोपडा - चालू 


३ 


एफ. वाय . बी . ए. निरंक 


१० वी पास 


निरंक 


३३ श्री. अंकुश अशोक बाहेती 
३४ श्री. सुरेश प्रल्हाद पाटील 
३५ श्री. नरेंद्र भागवत पाटील 
३६ श्री . विजय बळीराम बाविस्कर 
३७ श्री. डोंगर नवल पाटील 
३८ श्री . जितेंद्र देविदास पाटील 
३९ श्री . चंद्रशेखर विश्वासराव ठाकरे 


अडावद , तालुका चोपड़ा 
पंचक , तालुका चोपडा 
अडावद , तालुका चोपडा 
सुटकार , तालुका चोपडा 


निरंक 


निरंक 


___ 


एम. ए. 
१२ वी पास 
१० वी पास 
१० वी पास 


माचला, तालुका चोपडा 


निरंक 


निरंक 


धानोरा , तालुका चोपडा 
मंगरूळ, तालुका चोपडा 


बी .ए . 


निरंक 


अ . क्र . 


नाव 


वय 


रावेर तालुक्यातील खालील नमूद केलेल्या ४१ पात्र व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी 

नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे. 
पत्ता 

शैक्षणिक 

पोलीस अधीक्षक परिशिष्ट - १ 
अर्हता 

यांचे जोडलेले 
अहवालानुसार 
गुन्हा दाखल काय ? 
आहे किंवा 
नाही 


आहे 


سه 


६ 


१ श्री . राजेश कृष्णा भंगाळे 


गवतबाजार , सावदा 


होय 


गवतबाजार , सावदा 


होय 
होय 


गवतबाजार , सावदा 


बुधवारा , सावदा 


c 


मेन रोड, सावदा 


c 


ख्वाजानगर , सावदा 


२ सौ . जास्वदी राजेश भंगाळे 
३ श्री . राजेश बाबुराव भिरुड 
४ श्री. महेश मुरलीधर बढे 

__ श्री. गजानन बाबुराव भार्गव 
६ श्री . अनिल मिलींद लोखंडे 
७ श्री. संतोष घनशाम परदेशी 
८ श्री . सचिन चुडामण बहाटे 
९ सौ. देवयानि नितीन बेंडाळे 
१० श्री . सतीष घनशाम बेंडाळे 
११ हेमांगी राजेंद्र चौधरी 
१२ श्री. राजेंद्र श्रीकांत चौधरी 
१३ श्री . अतुल अनिल ओवे 


आय. टी . आय. ची नोंद आढळून येत नाही 
गुणपत्रिका . 
१२ वी एल. सी . नोंद आढळून येत नाही 
११ वी पासचे एल. सी. नोंद आढळून येत नाही 
१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
डिप्लोमा मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
बी.ए . पासचे मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
१० वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 


शिवाजी चौक , सावदा 

ओम कॉलनी, सावदा 
काझीपुरा , सावदा 
काझीपुरा, सावदा 
गांधी चौक , सावदा 


होय 
होय 
होय 
होय 
होय 


होय 
होय 


गांधी चौक, सावदा 


महादेव मंदिर , सावदा 


होय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १७, २०१७ / वैशाख २७, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


३ 


पानाहा होय 


तालुका रावेर – चालू 
१४ सौ. नेहा जितेंद्र गाजरे काझीपुरा , सावदा ३७ बी . ए. मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही होय 
१५ श्री. जितेंद्र प्रेमचंद गाजरे काझीपुरा , सावदा 

१० वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
१६ श्री . जितेंद्र सुरेश चौधरी वाघोदा 

१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही होय 
१७ श्री. कैलास विठ्ठल सरोदे मस्कावदसिम 

बी . ए. मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
१८ सौ . तनुजा श्रीकांत सरोदे चिनावल 

१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही होय 
१९ भागवत बाबुराव महाजन सावखेडा बु ।। 

बी.ए. पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही होय 
२० श्री. राजेंद्र रामकृष्ण शिंदे थोरगव्हाण 

बी. कॉम. मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
२१ श्री . गोपाळ लक्ष्मण नेमाडे चिनावल 

आय. टी. आय. गुणपत्रिका नोंद आढळून येत नाही होय 
२२ श्री. कैलास डोंगर भंगाळे चिनावल 

एम . ए. मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
२३ सौ . माधुरी युवराज महाजन चिनावल 

११ वी मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
२४ श्री. नितीन मारुती परदेशी कोचुर बु। । 

११ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही होय 
२५ श्री. तुषार दशरथ परदेशी कोचुर बु।। 

डिप्लोमा मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही होय 
२६ श्री. विनोद पुंडलिक बावस्कर चिनावल 

१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही होय 
२७ श्री. भास्कर लोटु सरोदे चिनावल 

बी .ई. गुणपत्रिका नोंद आढळून येत नाही होय 
__ श्री. राहुल काशिनाथ पाटील वाघोदा बु ।। 

१० वी पास गुणपत्रिका नोंद आढळून येत नाही होय 
२९ श्री. महेश पंडीत बाऊस्कर । थोरगव्हाण 

१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
३० श्री. शेखर रघुनाथ बाऊस्कर थोरगव्हाण 

बी . ए . मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही होय 
३१ श्री . मधुकर वसंत कोल्हे थोरगव्हाण 

१२ वी पास मार्कशीट ___ _ नोंद आढळून येत नाही 
३२ सौ . निर्मला अरविंद झोपे थोरगव्हाण 

१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही । होय 
३३ श्री . सदाशिव बालकराम झांबरे गाते 

एम. कॉम. मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
३४ श्री . अनिल भिकाजी पाटील सावखेडा बु ।। 

१० वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
३५ श्री. गिरीष मुरलीधर फालक मस्कावद खुर्द 

१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही होय 
३६ श्री. संदिप तुकाराम चौधरी मस्कावदसिम 

१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
३७ श्री. संतोष सुकदेव वाघ मस्कावदसिम 

बी . ए. मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही 
३८ श्री . भुषण रविंद्र राजपुत उदळी खुर्द 

१० वी पास मार्कशीट ___ नोंद आढळून येत नाही होय 
३९ श्री . मिनाक्षी दिलीप महाजन थोरगव्हाण 

बी. ए. सर्टिफिकेट नोंद आढळून येत नाही होय 
४० श्री. मनेश दगडु सुर्यवंशी सुदगाव 

१२ वी पास मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही होय 
४१ श्री. मनोजकुमार वसंतराव पाटील सावदा 

एम. एस्सी. मार्कशीट नोंद आढळून येत नाही होय 


नो 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १७, २०१७ / वैशाख २७, शके १९३९ 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


यांचे 


भुसावळ तालुक्यातील खालील नमूद केलेल्या ( शहरी ३५ + ग्रामीण २८ = ६३ ) पात्र व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी 
नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे . 

वय शैक्षणिक पोलीस अधीक्षक परिशिष्ट- १ 
अर्हता 

जोडलेले 
अहवालानुसार 
गुन्हा दाखल काय ? 
आहे किंवा 
नाही 


आहे 


9 


५३ 


भुसावळ शहर 
१ श्री . रमा शंकर रामप्यारे दुबे सोमनाथ मंदिर, न्यू पॉर्टर चाळ , भुसावळ 
२ श्री . प्रकाश प्रल्हाद रणधीर सोमनाथ मंदिर , न्यू पॉर्टर चाळ, भुसावळ 
३ डॉ . रेणुका निलेश पाटील गणेश कॉलनी, भुसावळ 
४ श्री . चंद्रशेखर भाऊराव मेश्राम समतानगर , भुसावळ 
__ श्री. अतुलकुमार शांताराम चव्हाण रेल्वे नॉर्थ कॉलनी, भुसावळ 
६ श्री . संदीप गणेश नंदागवळी डॉ. आंबेडकरनगर , भुसावळ 
७ श्री. मसरुर खान महेबुब खान आगवाली चाळ, भुसावळ 
८ श्री. राहुल रमेश मकासरे डॉ . आंबेडकरनगर , भुसावळ 
९ सौ. प्रितमा गिरीष महाजन गजानन महाराजनगर , भुसावळ 
१० डॉ. निलेश तुकाराम पाटील गणेश कॉलनी, भुसावळ 
११ श्री . शंकर भिकाजी शेळके डॉ . आंबेडकरनगर , भुसावळ 
१२ श्री. मनिष दिगंबराव नेमाडे सारंग तरंग अपार्टमेंट , शारदानगर , भुसावळ 
१३ दिपाली परिक्षीत बहाटे म्युनिसिपल पार्क, भुसावळ 
१४ श्री . परिक्षीत पुंडलिक बहाटे म्युनिसिपल पार्क, भुसावळ 


हाजन 


१२ वी निरंक 
११ वी पास निरंक 
एम. बी . बी . एस. निरंक 
१२ वी 

निरंक 
१२ वी निरंक 
१२ वी निरंक 
बी . कॉम. निरंक 
१२ वी निरंक 
बी . एस्सी. निरंक 
एम. बी . बी . एस. निरंक 
१० वी निरंक 
१२ वी 

निरंक 
एम. बी. एम . निरंक 
दुग्ध व्यवसाय निरंक 
पदविका . 

निरंक 
१२ वी निरंक 
१२ वी निरंक 
बी . कॉम . निरंक 
सि . इंजि ., बी. ई. निरंक 
एम. कॉम . निरंक 
बी. कॉम ., निरंक 
एम. बी. ए. 
सि . इंजि ., बी . ई. निरंक 
बी . कॉम. , निरंक 
डी . पी .ए . 
टी. वाय . बी. कॉम . निरंक 


बी . ए . 


जुना सातारा, भुसावळ 
जुना सातारा , भुसावळ 


१५ श्री. दिनेश सिताराम भंगाळे 
१६ सौ. शारदा दिनेश भंगाळे 
१७ श्री. रमेश सिताराम भंगाळे 
१८ श्री . सुनिल कौतिक धांडे 
१९ श्री. प्रमोद पुरुषोत्तम नेमाडे 
२० सौ. पौर्णिमा प्रमोद नेमाडे 
२१ श्री . सागर सुनिल अग्रवाल 


जुना सातारा, भुसावळ 
शांतीनाथनगरजवळ , भुसावळ 
भोळे कॉलनी, भुसावळ 
भोळे कॉलनी, भुसावळ 
तापीनगर , चिंतामणी विहार , भुसावळ 


सहकारनगर , भुसावळ 


२२ श्री . राजेश ज्ञानदेव पाटील 
२३ श्री . कुशल भिमराव पाटील 


सहकारनगर , भुसावळ 


२४ श्री . पंकज भागवत चौधरी 


गजानन महाराजनगर , भुसावळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १७, २०१७ / वैशाख २७, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


६ 


9 


३९ 


निरंक 


२५ श्री. गिरीष पंडीत पाटील 
२६ श्री . दिलीप बळीराम कोळी 
२७ सौ. वासंती चंद्रशेखर इंगळे 
२८ श्री. कुंदन कमलाकर पाटील 
२९ श्री. चंद्रशेखर चुडामण इंगळे 
३० श्री. योगेश हेमा धांडे 
३१ श्री . सुनिल गणेशलाल अग्रवाल 
३२ श्री . विशाल सतीष जंगले 
३३ श्रीमती लतिका दिलीप जंगले 
३४ श्री . रितेश मधुकर भोई 
३५ श्री. पवनकुमार दौलतराम बुंदेले 


भुसावळ शहर - चालू 
नवीन शिक्षक पतपेढी , भुसावळ 
जुना सातारा रोड , भुसावळ 
प्रभाकर कॉलनी, भुसावळ 
प्रभाकर कॉलनी, भुसावळ 
प्रभाकर कॉलनी, भुसावळ 
प्रभाकर कॉलनी, भुसावळ 
गणेशकुंज , तापीनगर, भुसावळ 
गणेश कॉलनी, भुसावळ 
गणेश कॉलनी, भुसावळ 
जुना सातारा , भुसावळ 
न्यू सातारा फाईल , भुसावळ 

भुसावळ ग्रामीण 
किन्ही, तालुका भुसावळ 
निंभोरा , तालुका भुसावळ 
खडके, तालुका भुसावळ 
किन्ही, तालुका भुसावळ 
वरणगाव, तालुका भुसावळ 
वरणगाव, तालुका भुसावळ 
टहाकळी, तालुका भुसावळ 
फुलगाव , तालुका भुसावळ 
फुलगाव , तालुका भुसावळ 


१० वी निरंक 
१२ वी निरंक 
आय. टी. आय . निरंक 
बी . कॉम . निरंक 
१२ वी निरंक 
इंजि .मेकॅनिकल निरंक 
१२ वी निरंक 
१२ वी निरंक 
१२ वी निरंक 
१२ वी निरंक 


३ 


२५ 
४९ 


१ श्री . सचिन पितांबर सोनवणे 
२ श्री. शेख हुसेन शेख चाँद 
३ श्री . अमोल विलास महाजन 
४ श्री . भास्कर यशवंत येवले 
५ श्री . किशोर वसंत भंगाळे 
६ श्री . विकीन नारायण भंगाळे 
७ श्री . सुभाष बाबुराव सोनवणे 
८ सौ . हेमलता आशिष शिंदे 
९ सौ . उर्मीला राजेंद्र चौधरी 


१० वी 


४० 
४२ 


ळ 


१२ वी 


एफ. वाय . बी .ए. निरंक 
१२ वी निरंक 
१२ वी निरंक 
टी . वाय . बी. कॉम . निरंक 

निरंक 
१२ वी 

निरंक 

निरंक 
१२ वी 

निरंक 
एस. वाय निरंक 
बी . एस्सी. 

निरंक 
__ _ १२ वी निरंक 

निरंक 
१२ वी निरंक 
१२ वी निरंक 
बी . कॉम निरंक 
एफ . वाय . निरंक 
बी . एस्सी. 
११ वी निरंक 
१२ वी निरंक 
१२ वी निरंक 


D 


१० श्री . राजेंद्र पंढरीनाथ चौधरी 
११ श्री . विलास रामचंद्र महाजन 

श्री . संजय गंगाधर पाटील 
१३ श्री. हर्षल मधुकर पाटील 
१४ श्री. जितेंद्र शिवाजी कोळी 
१५ सौ . रोहीणी प्रशांत पाटील 
१६ श्री . आशिष लक्ष्मण शिंदे 


१० वी 


फुलगाव , तालुका भुसावळ 
फुलगाव , तालुका भुसावळ 
फुलगाव , तालुका भुसावळ 
तपतकठोरा, तालुका भुसावळ 
कठोरा बु| |, तालुका भुसावळ 
कठोरे खु । ।, तालुका भुसावळ 
फुलगाव , तालुका भुसावळ 


१७ श्री. अशोक रामदास शिंदे 
१८ सौ . राजश्री संजय पाटील 
१९ श्री . अरविंद विजय पाटील 


फुलगाव, तालुका भुसावळ 
दर्यापूर , तालुका भुसावळ 
तळवेल , तालुका भुसावळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १७, २०१७ / वैशाख २७, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


६ 


२० श्री. विजय काशीनाथ सुरवाडे 


भुसावळ ग्रामीण - चालू 
दर्यापूर शिवार , वरणगाव , 
तालुका भुसावळ. 
वरणगाव , तालुका भुसावळ 


४५ 


१२ वी 


निरंक 


३१ 


वरणगाव , तालुका भुसावळ 


२१ श्री. संदीप चुडामण वाघ 
२२ श्री . शेख अखलाक शेख ईसुफ 
२३ श्री. पंढरीनाथ लक्ष्मण अंबुसकर 
२४ श्री . प्रशांत सुरेश इंगळे 
२५ सौ. रोहिणी सुधाकर जावळे 
२६ सौ . स्मिता रविंद्र पाटील 


१२ वी 
१२ वी 
१० वी 
१२ वी 


निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 


हतनूर, तालुका भुसावळ 
पिंपळगाव बु ।।, तालुका भुसावळ 
धरणगाव, तालुका भुसावळ 
तळवेल , तालुका भुसावळ 


३६ 


१२ वी 


बी . एस्सी . 
बी . एड. 
१२ वी 
१२ वी 


निरंक 


२७ श्री . विनोद जयराम पाटील 
२८ श्री . शाम जगन्नाथ सोनार 


काहुरखेडा, तालुका भुसावळ 
बोहर्डी खु ।।, तालुका भुसावळ 


४७ 


निरंक 


यावल तालुक्यातील खालील नमूद केलेल्या १५ पात्र व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी 

नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे 


अ. क्र . 


नाव 


पत्ता 


वय 


शैक्षणिक 
अर्हता 


पोलीस अधीक्षक परिशिष्ट - १ 

यांचे जोडलेले 
अहवालानुसार आहे 
गुन्हा दाखल काय ? 
आहे किंवा 
नाही 


४ 


3 


9 


३८ 


न्हावी, तालुका यावल 
न्हावी, तालुका यावल 


निरंक 
निरंक 


मारूळ, तालुका यावल 


१० वी 
१० वी 
बी. कॉम. 
बी . कॉम . 
१२ वी 
बी.ए. 
१० वी 


निरंक 
निरंक 


१ श्री. हर्षल तापीराम चौधरी 
२ श्री. ललीत एकनाथ जावळे 
३ श्री. सुधाकर यादव तायडे 
४ श्री . नरेंद्र पितांबर चौधरी 
५ श्री . प्रविण भास्कर वारके 
६ श्री . दिनकर पंढरीनाथ भंगाळे 
७ श्री. गिरीष ठाकुर तळेले 
८ श्री. मनोज प्रल्हाद पांडव 
९ श्री. पौलाद सुधाकर पाटील 
१० श्री. पल्लवी साहेबराव केदारे 
११ श्री. उमेश मधुकर गुजराथी 

__ श्री. दिलीप यशवंत पाटील 
१३ श्री. पुरुषोत्तम प्रकाश भोळे 
१४ श्री . अजयकुमार सोमा कोल्हे 
१५ सौ. कल्पना हरीष झांबरे 


निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 


+ 


+ 


फैजपूर , तालुका यावल 
न्हावी , तालुका यावल 
बामणोद , तालुका यावल 
बामणोद, तालुका यावल 
म्हैसवाडी, तालुका यावल 
म्हैसवाडी, तालुका यावल 
बामणोद , तालुका यावल 
फैजपूर , तालुका यावल 
फैजपूर , तालुका यावल 
बामणोद , तालुका यावल 
फैजपूर, तालुका यावल 
बामणोद , तालुका यावल 


निरंक 
__ _ १२ वी निरंक 

१० वी निरंक 
१२ वी 

निरंक 
आय. टी . आय. निरंक 
एम. ए.,पीएचडी. निरंक 
१० वी निरंक 


होय 


११ 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १७, २०१७ / वैशाख २७, शके १९३९ 

११ 
चाळीसगाव तालुक्यातील खालील नमूद केलेल्या ५१ पात्र व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी 
नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे. 

शैक्षणिक पोलीस अधीक्षक परिशिष्ट - १ 
अर्हता 

जोडलेले 
अहवालानुसार 
गुन्हा दाखल काय ? 
आहे किंवा 


नाव 


पत्ता 


वय 


यांचे 


आहे 


नाही 


२ 


4 


७ 


. 


बी. ए. 


निरंक 


१२ वी 


निरंक 


२८ 


१ श्री . प्रदिप भिमराव देवरे 
२ श्री . योगेश प्रकाश वाघ 
३ श्री. भैय्यासाहेब रंगराव वाघ 
४ श्री . पंकज प्रभाकर खोडके 

श्री . विनोद लक्ष्मण येवले 
६ श्री . चेतन राजेंद्र वाघ 
७ श्री. सुनील राजधर निकम 
८ श्री. दत्तात्रय रमाकांत ब्राह्मणकर 
९ श्री. विवेक सुधाकर साळुखे 
१० श्री . आनंदा काशिनाथ शिरसाठ 
११ श्री . सचिन अनंतराव पाटील 

__ श्री . रतन महादु पाटील 
१३ श्री. राहुल प्रकाश पाटील 
१४ श्री . साहेबराव सिताराम घोडे 


मेहुणबारे, तालुका चाळीसगाव 
मेहुणबारे, तालुका चाळीसगाव 
मेहुणबारे , तालुका चाळीसगाव 
कळमडु, तालुका चाळीसगाव 
मेहुणबारे , तालुका चाळीसगाव 
मेहुणबारे, तालुका चाळीसगाव 
लोंढे, तालुका चाळीसगाव 
बहाळ , तालुका चाळीसगाव 
खेडगाव , तालुका चाळीसगाव 
खेडी , तालुका चाळीसगाव 
पिलखोड , तालुका चाळीसगाव 
मेहुणबारे , तालुका चाळीसगाव 
पिलखोड , तालुका चाळीसगाव 
दहीवद , तालुका चाळीसगाव 
देवळी, तालुका चाळीसगाव 
दस्केबर्डी, तालुका चाळीसगाव 
सायगाव , तालुका चाळीसगाव 
दस्केबर्डी, तालुका चाळीसगाव 


बी. ए . निरंक 
बी.एस्सी. निरंक 
१० वी निरंक 
१२ वी निरंक 
एम. ए. बी. एड . निरंक 
एस. वाय . बी. ए. निरंक 
बी . ए. निरंक 
१० वी निरंक 
बी. ए. निरंक 
बी .ए. निरंक 
१२ वी निरंक 
एम. कॉम . निरंक 
१० वी निरंक 
बी . ए. बी . एड . निरंक 
एफ .वाय. बी. ए. निरंक 
१२ वी निरंक 


३८ 


श्री . सुनील संपत पाटील 


४० 


२६ 


निरंक 


१६ श्री . रमेश जगन्नाथ सोनवणे 
१७ श्री . दिनेश नाना महाजन 
१८ सौ . संगीता बाप मन्साराम देशमुख 

ऊर्फ संगीता रमेश सोनवणे . 
१९ श्री . प्रमोद फुला पवार 
२० श्री. अमोल साहेबराव घोडेस्वार 
२१ श्री . अतुल अशोक पाटील 
२२ श्री. पांडूरंग भागवत पाटील 
२३ श्री .पंकज खंडु चौधरी 
२४ श्री . राजेंद्र महारु पाटील 
२५ सौ. छाया सदाशिव पाटील 


टाकळी, तालुका चाळीसगाव 
दहीवद, तालुका चाळीसगाव 
देवळी, तालुका चाळीसगाव 
देवळी, तालुका चाळीसगाव 
देवळी, तालुका चाळीसगाव 
उंबरखेड , तालुका चाळीसगाव 
उंबरखेड , तालुका चाळीसगाव 


१२ वी 
एम . ए., बी. एड . निरंक 
१२ वी निरंक 
१२ वी निरंक 
१२ वी 

निरंक 
निरंक 


३१ 


२७ 


१० वी 


एफ . वाय. बी. ए. निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे १७, २०१७ / वैशाख २७, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


ur 


9 


निरंक 


निरंक 
निरंक 


निरंक 


१० वी 
बी. ए. बी . एड . 
१० वी 
१० वी 
बी. कॉम . 
बी . कॉम . 
१० वी 
बी . एस्सी . 
१० वी 
एम. ए. 


गाव 


निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 


११ वी 


२६ श्री. शांताराम सजन अहीरे 
२७ श्री. खुशाल दत्तु अहीरे 
२८ श्री. राजेंद्र मधुकर माळी 
२९ श्री . योगेश सुभाष निकुंभ 
३० श्री. संजय लक्ष्मण महाजन 
३१ श्री . प्रकाश पंडीत पाटील 
३२ श्री. मधुकर बाजीराव जगताप 
३३ श्री . समाधान सुदाम पाटील 
३४ श्री . सुरेश दौलतराव पाटील 
३५ श्री . अनिल भास्कर पाटील 
३६ श्री . पंकज जिभाऊ पाटील 
३७ श्री . विजय तुकाराम पाटील 
३८ श्री. प्रमोद पांडूरंग पाटील 
३९ श्री . ज्ञानेश्वर भिमराव पाटील 
४० श्री. शांताराम शिवराम पाटील 
४१ श्री. गणेश निंबा सोनार 
४२ श्री. चंद्रकांत वाल्मीक पाटील 
४३ श्री. संजय दगा पाटील 
४४ श्री . दगडुसिंग वाल्मीक राठोड 
४५ श्री. मुरलीधर शांताराम पाटील 
४६ सिमाबाई मुरलीधर पाटील 
४७ श्री . रवींद्र विश्वासराव पाटील 
४८ श्री. दिपक भिकनराव पाटील 
४९ श्री . नितीन चंद्रकांत पाटील 
५० श्री . छोटु गरबड पाटील 
५१ श्री. मनोहर जोहरमल सुर्यवंशी 


११ वी 


चाळीसगाव - चालू 
दस्केबर्डी, तालुका चाळीसगाव 
दस्केबर्डी, तालुका चाळीसगाव 
दस्केबर्डी, तालुका चाळीसगाव 
सायगाव, तालुका चाळीसगाव 
सायगाव, तालुका चाळीसगाव 
धामणगाव, तालुका चाळीसगाव 
धामणगाव , तालुका चाळीसगाव 
अलवाडी , तालुका चाळीसगाव 
लोंढे, तालुका चाळीसगाव 
बहाळ, तालुका चाळीसगाव 
अलवाडी, तालुका चाळीसगाव 
अलवाडी, तालुका चाळीसगाव 
अलवाडी, तालुका चाळीसगाव 
अलवाडी , तालुका चाळीसगाव 
अलवाडी, तालुका चाळीसगाव 
पिलखोड , तालुका चाळीसगाव 
शिरसगाव, तालुका चाळीसगाव 
चिंचखेडे, तालुका चाळीसगाव 
कृष्णापुरी, तालुका चाळीसगाव 
तामसवाडी, तालुका चाळीसगाव 
तामसवाडी, तालुका चाळीसगाव 
तामसवाडी, तालुका चाळीसगाव 
देशमुखवाडी, तालुका चाळीसगाव 
तळोदे, तालुका चाळीसगाव 
खेडगाव, तालुका चाळीसगाव 
टाकळी प्र. दे., तालुका चाळीसगाव 


१० वी 
बी. ए . 


निरंक 


बी . ए . 


निरंक 


३५ 
३४ 


निरंक 
१२ वी निरंक 
बी .ए. बी . पी. एड . निरंक 

१० वी 
___ १० वी 

निरंक 
१० वी 

निरंक 
१० वी निरंक 
१० वी 

निरंक 
बी.ए. निरंक 
१० वी निरंक 
बी. एस्सी., निरंक 
एम. ए., बी. एड . 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , ११ मे २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


